मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत १०१ ते २५० 
हे.सि.क्ष. प्रकल्पांच्या परिरक्षण व दुरुस्ती 
कामांकरिता निधीचे वितरण. जि. छत्रपती 
संभाजीनगर. (मराठवाडा विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दुरुस्ती-२०२२/प्र.क्र.३६५/जल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 
2) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छ. 
संभाजीनगर कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./प्रा.जल.अ./लेखा-३/मुजयो नि.मा./ 
३०३३/सह, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना : १०१ ते २५० हेक्‍टर सिंचन क्षमतेच्या लघुसिंचन (जलसंधारण) प्रकल्पांचे परिरक्षण 
व दुरुस्ती योजनेकरिता मागणी क्र.झेडएच-५, लेखाशीर्ष ४७०२ ए०५५ खाली सन २०२३-२४ 
मध्ये रुपये ५०.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाच्या 
संदर्भीय परिपत्रकानुसार सध्या उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून संदर्भीय क्र. २ 
येथीळ निधी मागणी प्रस्तावांवर खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


निर्णय: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील को.प.बं जांबरखेडा या 
प्रकल्पांच्या झालेल्या देखभाल दुरुस्ती कामाचे देयक अदा करण्यासाठी रुपये २८.५६ लक्ष 
(रुपये अठ्ठावीस लक्ष छपन्न हजार फक्त) निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यासाठी याद्वारे, 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन वितरित करण्यात येत आहे :- 
aged काम गुणवत्तापुर्वक झाल्याची खातरजमा करुन, देयकाच्या 
आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे, 

ब) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्‍कम परस्पर अन्य 
कामासाठी वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी, 

ड) निधी वितरणासंबंधीच्या वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकामधील 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. 

इ) मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या शासन निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती 
व सुचनांचे अनुपाळन करण्यात आले असल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-२०२२/प्र.क्र.३६५/जल-४ 


३. याद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्‍कम प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी आहरित करुन, त्यांचे अधिनस्त संबंधित 
जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे त्वरेने वितरित करावी. 


:ी यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक झेडएच-५, 

४७०२, लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 

१०१, भूपृष्ठ जल 

(०२) परिरक्षण व दुरुस्ती 

(०२) (०२) लहान पाटबंधारे योजना 

१०१ ते २५० हेक्‍टर सिंचन क्षमता परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम) (४७०२ए०५५) 


५३, मोठी बांधकामे 
ष्‌. उपरोक्त खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखाकार कार्यालयास सादर करुन 
त्याच्या प्रतीस्वाक्षरीत प्रती तसेच दुरुस्ती पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र शासनाला उपलब्ध करुन द्यावे. 
६. याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबधित प्रादेशिक 


जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाची राहिल व अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व 
जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे हे सदर बाबींचे समन्वयक प्राधिकारी राहतील. 


७. प्रस्तुत आदेशा, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार निर्गमित करण्यात येत असून, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
केलेले हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आहेत. त्यांचा संकेताक २०२४०११०१७३४३६२४२६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH HEMCHAND BAGDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ed7af9a8be3d880eda8e29b769ac 16864ea0732c103c7f01112 
9ff654701c22c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H F M C H A N D ) B AG D ) F seriaINumber=B7A690C5B955786C61B12D2A97A09E71E030D081D07 
86B3D4740E1A0078F4684, cn=RAJESH HEMCHAND BAGDE 
Date: 2024.01.10 17:34:02 +05'30' 
(रा.हे.बागडे) 
अंगर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

६. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती / जल-४. 


०७८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-२०२२/प्र.क्र.३६५/जल-४ 


प्रत अग्रेषित, 


. मा. मुख्यमंत्री तथा मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे प्रधान सचिव. 

. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 

. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फ़त संबधित ल.सिं.(जस॑) उपविभागिय अभियंता). 

. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 

. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


